महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास 
महामंडळ मर्या. यानी विभागामार्फत राबविण्यात येणा-या 
योजनांची जाहिरात व प्रसिद्धी करण्याकरिता केलेल्या 
खर्चाची प्रतिपूर्ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : इमाव-२०१९/प्र.क्र.९७/महामंडळे 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा :१) विभागाचे पत्र क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.२३/अर्थसंकल्प, दि. २२.०७.२०१९. 
२) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ०९ ऑगस्ट, २०१९. 
३) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ०५ सप्टेंबर, २०१९ 
४) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या. 
यांचे पत्र क्र.इमाविवि २०२०-२१/लेखा/८२, दि.१६.०७.२०२०. 


प्रस्तावना: 

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या धनगर समाजाच्या विविध 
योजना त्याचप्रमाणे सामाजिक न्याय विभागाकडून हस्तांतरीत केलेले छत्रपती शाहू महाराज संशोधन 
प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), राज्य मागासवर्ग आयोग व विभागामार्फत राबविल्या जाणा- 
या अन्य लोकाभिमुख योजना इ. महत्वाच्या विषयांबाबत जाहिरात व व्यापक प्रसिध्दी करण्याकरिता 
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाने केलेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी 
योजनांच्या व्यापक जाहिरात व प्रसिध्दीसाठी संदर्भीय शासन निर्णय व माहिती व जनसंपर्क 
संचालनालय यांचेकडून मान्यता प्राप्त माध्यम आराखडयानूसार महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय 
वित्त आणि विकास महामंडळाने जाहिरात व प्रसिद्धी करण्याकरिता संबंधित जाहीरात संस्थांना रू. 
१८,२४,५९,५९९/- (रू. अठरा कोटी चोवीस लक्ष एकोणसाठ हजार Waal नव्यान्नव फक्‍त ) इतकी 
रक्‍कम अदा केलेली आहे. सदर शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि 
विकास महामंडळाने केलेल्या रू. १८,२४,५९,५९९/- (रू. अठरा कोटी चोवीस लक्ष एकोणसाठ हजार 
पाचशे नव्यान्नव फक्त) इतक्या खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. विधीमंडळाच्या डिसेंबर, २०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनात विभागास पुरवणी मागणीव्दारे 
अर्थसंकल्पीत झालेल्या निधीपैकी रू. १८,२४,५९,५९९/- (रू. अठरा कोटी चोवीस लक्ष एकोणसाठ 
हजार पाचशे नव्यान्नव फक्‍त) इतका निधी प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय 
वित्त आणि विकास महामंडळास वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः इमाव-२०१९/प्र.क्र.९७/महामंडळे 


३. वरील अनुदानाबाबत उप सचिव (अर्थसंकल्प), विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी राहतील. सदर अनुदानाची रक्‍कम आहरित करण्यासाठी, कक्ष 
अधिकारी (रोखशाखा), आहरण व संवितरण अधिकारी, विमुक्‍त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग 
व विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना घोषित करण्यात आले आहे. त्यांना सदर 
अनुदान म.को.नि.३१ Helles नमुन्यातील देयकान्वये महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि 
विकास महामंडळ (मर्यादित), मुंबई यांस संवितरीत करण्याचे अधिकार देण्यात येत आहेत. 


४. या बाबीवरील खर्च मागणी क्र. झेडजी-२, (००)(०२) २२५१ १३२५विमुक्त जाती, भटक्या 
जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण विभाग(अनिवार्य), २६, जाहिरात व प्रसिध्दी 
(२२५१ १३२५)या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


५. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ 
विनियम,भाग-२, दिनांक १७/०४/२०१५चे परिशिष्ट वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८,भाग- 
पहिला,उपविभाग दोन च्या अनुक्रमांक ८,नियम क्रमांक १७ अन्वये विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२०२१४३८५०८३३४ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार N WEB PTA LOKESH 222 ones 


WARULE 


shtra, 
DFA69D2436A 1 EA3BC5173099C3, 
H WARULE 


(नि. लो. वारुळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत: 

१) उप सचिव (अर्थसंकल्प), विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागास वर्ग वित्त व विकास महामंडळ मर्या., मुंबई. 

३) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / जिल्हा कोषागार अधिकारी,ठाणे. 

५) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१४/अर्थोपाय/अर्थसंकल्प-३/साउ) मंत्रालय, मुंबई. 

७) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 

८) कक्ष अधिकारी (रोखशाखा/अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) निवडनस्ती (महामंडळे) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


